आयुष्यमान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
अखर्चित निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात 
खर्च करणेबाबत (राज्य हिस्सा-४०%) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रजयो-२०१९/प्र.क्र.१२६ /आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१ 
दिनांक: १८ जुले, २०१९ 


) वित्त विभाग, शासन निर्णय, संकीर्ण-१००२ /प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि.६.०६. २००८ 
) सा.आ. वि.,शासन निर्णय, क्र.रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.७४/आरोग्य-६, दि. २१.०९. २०१८ 
३) सा.आ. वि.,ज्ञासन निर्णय, क्र.प्रजयो-२०१८/प्र.क्र.२६२/आरोग्य-६, दि. १३.११. २०१८ 
) 
) 


सा.आ. वि.,शासन निर्णय, क्र.प्रजयो-२०१८/प्र.क्र.२६४/आरोग्य-६, दि. २७.०३. २०१९ 
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे पत्र क्र.राआहसो/कक्ष-२/टे-१/प्रशासकीय मान्यता/५४५३/ 
७३२/२०१९ दि. २०.०६.२०१९ 
६) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,झासन निर्णय, क्र.मफुयो-२०१८/प्र.क्र.३०३/आरोग्य-६, 

दिनांक ०३.०७. २०१९. 
७ राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे पत्र क्र. राआहसो/कक्ष-२/टे-१/निधी 
वितरण/५४२६/८०९/२०१९ दि.१७.०७.२०१९ 


प्रस्तावना :- 
आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही महात्मा ज्योतिबा Hes जन आरोग्य 
योजनेसह राज्यामध्ये सुरु करण्याबाबत शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.रास्वयो- 
२०१८/प्र.क्र.9४/आरोग्य-६, दि. २१.०९.२०१८ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात 
सदर योजना दिनांक २३.०९.२०१८ रोजी पासून अंमलात आली आहे. 
२. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMUAY) राज्यात राबविण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडून 
ठरविण्यात आलेल्या एकूण ८३ लक्ष ७२ हजार इतक्या कुटूंब लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासन हिस्सा go 
टक्के व राज्य शासन हिस्सा ४० टक्के या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सदर योजनेत 
समाविष्ट लाभार्थ्यांकरिता दि.२३.०९.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीपर्यंत केंद्र शासनाकडून 
६० टक्के हिऱ्यापोटी रु.९१.५८ कोटी, माहे जानेवारी, २०१९ ते मार्च, २०१९ या कालावधीकरिता 
रु.८१.०४ कोटी व एप्रिल, २०१९ ते जून, २०१९ या तिमाहीकरीता रू. ८१.०४ कोटी इतका निधी मार्च, 
२०१९ पर्यंत उपलब्ध होणे आवश्‍यक होते. तथापि या कालावधीपर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य अभिकरण, नवी 
दिल्ली यांचेकडून वेळोवेळी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने राज्य शासनाकडून सन २०१८-१९ मध्ये 
महात्मा ज्योतिबा Hos जन आरोग्य योजनेकरीता उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून प्रधानमंत्री जन 
आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या विमा संरक्षणाच्या विमा हप्त्याचा खर्च भागविण्यात आला. 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रजयो-२०१९/प्र.क्र.१२६/आरोग्य-६, दिनांक १८ जुलै, २०१९ 


३. दरम्यान राष्ट्रीय आरोग्य अभिकरण यांचेकडून राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या इस्क्रो खात्यात 
खालीलप्रमाणे रक्कमा जमा करण्यात आलेल्या आहेत. 
१) दि.२३.०१.२०१९- रु.१०.०० कोटी 
२) दि.१५.०२.२०१९- रु.५०.०० कोटी 
३) दि.०५.०३.२०१९- रु.७५.०० कोटी 
) 
) 


8) दि.१९.०३.२०१९- रु.३८.७० कोटी 
५) दि.२९.०३.२०१९- रु.८०.०७ कोटी 
एकूण रु.२५३.७७ कोटी 


४. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या एकूण 
२,२२,९०,६०९ लाभार्थ्यांच्या विमा संरक्षणाकरिता माहे एप्रिळ, २०१९ ते जून, २०१९ या तिमाहीकरिता 
विमा कंपनीस रु.३५६.३९ कोटी इतका विमा हप्ता दि.३१ मार्च, 2098 पूर्वी अदा करावयाचा होता. ही 
बाब लक्षात घेता यासाठी एकूण प्राप्त निधी रु.२५३.७७ कोटीमधून दि.२९.०३.२०१९ अखेर रु.२१२.६६ 
कोटी इतक्या रकमेचा व राज्य शासनाकडून प्राप्त अनुदानातून रु.१४३.७३ कोटी रकमेचा धनादेश असे 
एकूण रू. ३५६.३९ कोटी रकमेचा विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करण्यात आला. 

५. सध्या राष्ट्रीय आरोग्य अभिकरणाकडून विमा हप्त्यापोटी एकूण प्राप्त निधीपैकी शिल्लक निधी 
(विमा खर्चापोटी) रु.४१.११ कोटी व राज्य शासनाकडून प्राप्त रु.४० कोटी असे एकूण रु.८१.११ कोटी 
इतका निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या इस्क्रो खात्यात शिल्लक आहे. 

६. सन २०१९-२० या वर्षात माहे जूले, २०१९ ते सप्टेंबर, २०१९ या तिमाही कालावधीसाठी 
८३,७२,८७० लाभार्थी कुटुंबांच्या विमा संरक्षणाकरिता केंद्र शासनाकडून रु.८०.९५ कोटी इतका निधी 
वितरीत केला असून तो राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या इस्क्रो खात्यात जमा करण्यात आला आहे. 

७. माहे जुले, २०१९ ते सप्टेंबर, २०१९ पर्यंतच्या त्रैमासिक कालावधीमधील विमा हप्त्याच्या 
प्रदानासाठी लागणाऱ्या निधीची परिगणना केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(रक्‍कम रुपये) 
योजनेचे नाव । लाभार्थी विमा दि.१.०७.२०१९ ते केद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण 
संख्या हप्तादर ।दि.३०.०९.२०१९ पर्यंतच्या ६०% ४०% आवर्यक निधी 
प्रति कुटूंब, | कालावधीसाठी आवश्यक 
प्रति वर्ष निधी (९२दिवस) 
प्रधानमंत्री जन | ८३७२८७० | रु.६४०/- ८३७२८७०५६४०/३६५५९२ |रु.८१०४०२०५८  ।|रु.५४०२६८०३९ | रु.१३५०६७००९७ 
आरोग्य योजना दिवस ररु.१३५०६७००९७ 
(PMJAY) 


८. सुधारीत महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्ही 
योजनांकरीता निविदा प्रक्रिया होवून सुधारीत योजना लागू होईपर्यंत किंवा सहा महिने (०१ जुळे २०१९ 
ते ३१ डिसेंबर २०१९) यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीपर्यंत विद्यमान महात्मा ज्योतिबा HS जन 
आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रिपणे राबविण्यास प्रति कुटूंब, प्रतिवर्ष 
रु.६४०/- या विमा हप्ता दराने मुदतवाढ शासन निर्णय संदर्भाधीन क्र. ६ अन्वये देण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रजयो-२०१९/प्र.क्र.१२६/आरोग्य-६, दिनांक १८ जुलै, २०१९ 


९. झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-१०.०२/प्र.क्र.१२८/अर्थोपाय, दि. ०६ जून, २००८ नुसार 
प्राधिकरणाकडील आर्थिक वर्षात मुक्‍त केलेला निधी व अखर्चीत राहीलेला निधी लगतच्या पुढील 
आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत खर्च करण्याची अनुमती देण्यात आळेली आहे, असे राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीने प्रस्तावित केले आहे. 

१०. वित्तीय वर्ष २०१९-२० मधील मंजूर अर्थसंकल्पित निधीमधून विमा हप्ता प्रदानासाठी निधीचा 
वापर न करता, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील अखर्चित 
उपलब्ध असलेल्या निधीमधून दिनांक ०१ जुले, २०१९ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीतील 
राज्य शासनाच्या Yo टक्के हिऱ्यापोटी रुपये ५४,०२,६८,०३९/- (अक्षरी रुपये चोपन्न कोटी दोन लक्ष 
अडुसष्ट हजार एकोणचाळीस फक्‍त) विमा हप्ता विमा कंपनीस (National Insurance Company Ltd.) 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य सोसायटीमार्फत 
होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाचा विमाहप्ता अदा करण्यासाठी सोसायटीकडे सन २०१८- 
१९ या अर्थिक वर्षातील अखर्चित उपलब्ध असलेल्या निधीमधून दिनांक ०१ जुले, २०१९ ते दिनांक ३० 
सप्टेंबर, २०१९ या कालावधीतील राज्य शासनाच्या ४० टक्के हिश्यापोटी रूपये ५४,०२,६८,०३९/- 
(रूपये चोपन्न कोटी दोन लक्ष अडुसष्ट हजार एकोणचाळीस फक्त) विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग, अनौ. संदर्भ क्र.१२८/१४७२ दिनांक ०५.०७.२०१९, वित्त 
विभाग अनौ. सं. क्र.२४२/२०१९/व्यय-१३ दिनांक ११.०७.२०१९ व Bal. सं. क्र.२४३/२०१९/व्यय-१३ 
दिनांक १२.०७.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमीत करण्यात करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१८१७०७२४९११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadge 
S 1 0 h a ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Finance Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


1 M4 2.5.4.20=b1f74930407346db2703eca69fb25 
| V I (1 | a73a3ba8647d94e4c83579e877eeaa6372e, 


serialNumber=8aa1f531272224e355732cc2 


0c64b2a014c4d982a276b8f3e7048995acbf 


G a d e 1651, cn=Subhash Nivruti Gadge 
Date: 2019.07.18 17:42:26 +05'30' 


सु.नि.गाडगे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांक: प्रजयो-२०१९/प्र.क्र.१२६/आरोग्य-६, दिनांक १८ जुलै, २०१९ 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 
६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. (३प्रती) 
९. नियोजन विभाग,कार्यासन-१४७२, मंत्रालय, मुंबई 
१०.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


